केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत निवड होणाऱ्या भारतीय 
प्रशासकीय सेवांमध्ये महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांचे प्रमाण 
वाढविण्यासाठी गुणवत्ताधरीत विशेष शिष्यवृत्ती 
योजनेच्या कार्यान्वयाकरीता गठीत कार्यकारी समितीमध्ये 
सुधारणा करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः प्रीआय-५४२४/प्र.क्र./ १८१/८२०२७५/मशि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ६ ऑगस्ट, २०२४ 
वाचा :- 
(१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. प्रिआय ५४१५/प्र.क्र.१९२/ मशि-२, 
दि. १६.४.२०१६ 
Q) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं/वि.शिष्य. 
योजना/झा.नि.समिती सुधारणा/२०२४/ प्रशा-३ दि. १४.२.२०२४. 


शासन परिपत्रक:- 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत निवड होणाऱ्या 
भारतीय प्रशासकीय सेवांमध्ये महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी गुणवत्ताधरीत विशेष 
शिष्यवृत्ती योजना कार्यान्वित आहे. सदर योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन 
निर्णयान्वये गठीत कार्यकारी समितीमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम पदाधिकारी 
| अध्यक्ष निवासी आयुक्‍त तथा अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 
महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 
२ सदस्य महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे 
३ सदस्य सचिव | संचालक, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई (SIAC) 


2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०८०६१६०१५८८४०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
HEMANT S PATHAK 


(हे.सु.पाठक) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन परिपत्रक क्रमांकः प्रीआय-५४२४/प्र.क्र./ १८१/८२०२७५/मशि-२ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री (१) यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. उपमुख्यमंत्री (२) यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.मंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
१०. संचालक, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई / भारतीय प्रशासकीय सेवा पुर्व प्रशिक्षण 
केंद्र, नागपूर /कोल्हापूर /औरंगाबाद /अमरावती /नाशिक. 
११. निवड नस्ती - मशि-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


